वाचा :- 


जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील 
मंजूर अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यन्त 
मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३ 


७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 


क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ११ एप्रिल, २०२३ 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग., क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/ पापु-२३, 


दिनांक २८.१२.२०२२ 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ 
३) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग., क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३, 


दिनांक १०.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने 


करण्यासाठी जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग / उपविभागातील एकूण ४१४७ 


पदांचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला 
असून दिनांक १०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर पदांपैकी २७६५ स्थायी पदे व उर्वरित 
१३८२ अस्थायी पदे म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाने दिनांक २१.६.२००६ 
च्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याचे 


अधिकार दिले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची 
अंमलबजावणी सुयोग्य रितीने होणेसाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांमधील अस्थायी पदांना 


पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय, दिनांक २८.१२.२०२२ व दिनांक १०.०४.२०२३ नुसार मंजूर 
आकृतीबंधाप्रमाणे, जिल्हा परिषदांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील सोबत 
जोडलेल्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विविध संवर्गातील एकूण १३८२ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


रः सुधारीत आकृतीबंधामध्ये जी पदे मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत, 
त्या संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य समजण्यात येऊन, 
अधिसंख्य ठरवण्यात आलेल्या पदावर सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीने किंवा 
अन्य कोणत्याही कारणाने पद रिक्‍त झाल्यास सदर पद व्यपगत होईल व त्या पदावर नियमित 
कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती न करण्याची दक्षता संबंधित अधिका-यांनी घ्यावी. 


3. सदर पदांमधील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या राजपत्रित अधिका-यांच्या एकुण १८४ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा “लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, 
००१ संचालन व प्रशासन (०१) (०१) पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीसाठी विभागीय/ उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


8. वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचा-यांच्या एकूण ११९८ अस्थायी 
पदांच्या वेतन व भत्यावरील खर्च हा “लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा 
१९१ स्थानिक संस्था, नगरपालिका इ. सहाय्य (५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या 
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) 
(०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


प. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ / प्र.क्र.८ /१६/आ.पु.क., दिनांक 
८ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४११११४३१२३४२८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB 00. हे 


st=Mi 

BABASAHEB न 
७2470: , 
pset =ECB735300543A776F 1DE714D85AF521F7953EAFS, 
serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC982847 1B325 

H AJ A R E 1EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
Date: 2023.04.11 12:30:56 +05'30' 

(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य (सवी 
२. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स. / प्र.स./सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. विभागीय आयुक्त, सर्व 
५. जिल्हाधिकारी, सर्व 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१२.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१५.उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
१७.वित्त विभाग (व्यय-३, आपुक व अर्थसंकल्प-१८), मंत्रालय, मुंबई 
१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती, कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र.जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.७८/पापु-२३, दिनांक ११ एप्रिल, २०२३ सोबतचे सहपत्र 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांअतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व उपविभागांमधील 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
अ. अभियंता द्र अभियंता उप | सहाय्यक वळ र. वरिष्ठ | कनिष्ठ 
= जिल्हा अभियंता यता | बूवैज्ञानिक अभियंता i हतो च eaters 2 
(स्था) । (या) (स्थापत्य) | (यांत्रिकी) 

| Q 3 ४ षु ६ ७ ८ ९ Lee 
fe ठाणे | शनि a २४ [2 pal hee 28 
2 | पालघर | | ae शिक २६ शिश ५ | ४५ 
3 | रायगड ९ डि शिन Ge ae ce 3 Ra 
a रत्नागिरी Ld | शिवी नि . | क्क Lei हिज 
५ | सिंधुदूर्ग a | ma २४ a ex eal २८ 
६ | नाशिक [ae] ee चिकी ६० बि षु ५ ८० 
Pe धुळे a ea ca ६ za eal ee fe 
८ | नंदुरबार २ | ces १२ शि | a na 
९ | जळगाव ९ | शि ७1: | cel 3 Le! 
a अहमदनगर za [=] aa ४२ बिज २ el ५१ 
i पुणे ८ i Le ४८ बि 3 a ६० 
१२ | सातारा २ ea a १२ Led Ba | [eee | 
93 | सांगली & La | Le | ३६ L = | दिंडी २ ४५ 
श्व सोलापूर ५ ez चि ३० ca | eal 34 
१५ | कोल्हापूर a es aa २४ [ae az ie २८ 
१६ | औरंगाबाद ३ al oa १८ | च्च शि २१ 
ke जालना ३ Ea a १८ | eed al २१ 
१८ | परभणी ५ oa aan ३० डिक ॥ ४) ध्या ३६ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपग्रा-१२२३/प्र.क्र.9८/पापु-२३ 


१९ | हिंगोली २ ० ० १२ ० ० ० १४ 
२० | बीड ६ | a ३६ शिका Ld a | 
२१ | नांदेड ९ Le | | ५४ शिळी शनि २ ६९ 
२२ | उस्मानाबाद | = ca a २४ a a = २८ 
२३ | लातूर a i a २४ ai id | २८ 
२४ | बुलढाणा ८ 0 शिन Bc poe 3 3 ६२ 
२५ | अकोला ३ a Le १८ विकी a ze २१ 
२६ | वाशिम za Le a & 0 a =| a 
२७ | अमरावती za 0 0 ४२ al २ <a ५१ 
२८ aes । ian ie a ६० 0 ५ | ७९ 
२९ | वर्धा ५ ea i 30 a i | 2 30 
30 नागपूर ८ | ee वित ४८ a 3 2 ६१ 
३१ | भंडारा ca ee ian २४ 0 शनि Zz २९ 
३२ | गोंदिया ५ 0 | na 30 10 | fee | २ ३७ 
33 । चंद्रपूर (| 0 a && a & ca ९० 
३४ गडचिरोली | ८ a a ४८ a 3 4 ६४ 

एकूण पदे १८२ a ॥ १०९४ ee ५१ ५२ १३८२ 

BALASAHEB ee 
BABASAHEB HAJARE 2 दण यान 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


